मुंबईच्या नगरपाल कार्यालयातील 
गट"क"आणि गट "ड" पदावरील 
कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यासाठी 
पदोन्नती समितीची स्थापना 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक -शेरिफ-१६२४/प्र.क्र.३०/का.९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : ०३ एप्रिल, २०२४ 


संदर्भ - १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०१८/प्र.क्र.१५९/कार्यासन १२, 
दि. ०१.०८.२०१९ 
२) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण1-२०१४/प्र.क्र.१२३/का-नऊ. 
दि. २५.०३.१०१५ 
प्रस्तावना- 
सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णय, दिनांक १ आगस्ट २०१९ नुसार 
पदोन्नती समिती गठीत करण्याबाबत कार्यपध्दती विशद करण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयान्वये 
कार्यालय प्रमुख हे अध्यक्ष असावेत अश्शी तरतूद करण्यात आलेली आहे. मुंबईचे शेरीफ कार्यालयाचे 
"नगरपाल" हे कार्यालय प्रमुख असतात. सद्य:स्थितीत नगरपाल पद रिक्‍त असल्याने सदर पदोन्नती 
समितीची पुनर्रचना करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. यानुषंगाने पुढीलप्रमाणे शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय: 
मुंबईचे शहोरिफ (नगरपाल) कार्यालयातील गट-क व गट -ड च्या कर्मचा-यांना पदोन्नती 
देण्यासाठी पुढीलप्रमाणे पदोन्नती समिती गठीत करण्यात येत आहे:- 


पदोन्नती समिती 
१.मा. नगरपाल/सह सचिव (कार्यासन ९) विधि व न्याय विभाग - अध्यक्ष 
(aiRw पद रिक्‍त असल्यास) 
२.उप नगरपाल : सदस्य 
३.उप सचिव/अवर सचिव (कार्यासन ९) 2 सदस्य 
४.कक्ष अधिकारी(उप नगरपाल कार्यालय )/कक्ष अधिकारी(कार्यासन ९) - सदस्य सचिव 


*टिप : सदर समितीमधील सदस्यांमधून मागासवर्गीय प्रतिनिधी उपलब्ध झाला नाही तर समितीचे अध्यक्ष, 
मागासवर्गीय प्रतिनिधी सदस्य नेमतील. 


झासन निर्णय क्रमांकः शोरिफ-१६२४/प्र.क्र.३०/का.९ 


२. सदर समिती पदोन्नतीसाठी असलेल्या सर्व प्रकारणांचा प्रत्येक पदाच्या सेवाप्रवेश नियमानुसार 
त्याचप्रमाणे मागासवर्गीयांसंबंधी शासनाने वेळोवेळी काढलेल्या आदेशानुसार समान सूचीतील जेष्ठता व 
पात्रता लक्षात घेऊन प्रत्येक पदोन्नतीच्या पदासाठी निवडसूची तयार करील. 

३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२४०४०३१७३०४१७७१२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SHILPA DILIP GAIKWAD 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=COOPERATION 
MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 


2.5.4.20=087014bd7de0d3d28bc50a76e6183c9a63857b3391f4b1f 
hi 


(शिल्पा fe. गायकवाड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति :- 
१) मुंबईचे नगरपाल, नगरपाल यांचे कार्यालय, मुंबई 
२) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


